बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्‍यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ता दर्जोन्नत करुन राज्यमार्ग 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र. ६६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०४ जानेवारी, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
क्र.का-२(२)/दर्जोन्नती/२०२०/१९९४,दि.११.०८.२०२०. 

प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये 
बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जोत्नरत करुन राज्यमार्ग करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 

सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण होणारा 

वापर विचारात घेता सदर रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
बुलडाणा जिल्ह्यातील खालील रस्ता राज्यमार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी एकूण नामाभिधान 
लांबी 
। . पान्हेरा, बहापुरा, राष्ट्रीय प्रमुख ।०/०० ते १३/०० | ३०.०० | राज्यमार्ग -४०३ 
महामार्ग क्र.५३ बेलाड, जिल्हा | 93.00 कि.मी. कि.मी. 
घिर्णी,दाताळा, उमाळी, मार्ग-८४ 
वरखेड, मेंढळी, जवळा प्रमुख । १३/००ते३०/०० 
बाजार व तरवाडी राज्यमार्ग जिल्हा । १७.०० कि.मी. 
२७२ ला जोडणारा रस्ता. मार्ग-१२ 
राज्यमार्ग | २.६०० कि.मी. 
२७७ | (ओव्हरलॅप 
लांबी) 
एकूण ३०.०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र. ६६/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील राज्यमार्ग 

दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 30.00 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (८०५.२३ + 30.00) 
म्हणजेच ८३५.२३ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३०.०० कि.मी. 
ने घट होवून एकूण लांबी (२४०६.८९- ३०.००) म्हणजेच २३७६.८९ कि.मी. इतकी होईल. 

सदर रस्त्याकरिता भूसंपादनाची आवश्‍यकता नसल्याबाबत मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी कळविळे आहे, यास्तव भूसंपादनाकरीता शासनाकडून 
कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. तसेच शासनाकडे निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच 
सदर रस्त्याचे दुरूस्ती/ सुधारणा करण्याचे काम हाती घेण्यात येईल. या अटींच्या अधिन राहून सदर 
रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०१०४१५०३२६९६१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp fas h an t DN: त्वा, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ढा e 2.5.4.20=2b1bad66664b1e11e3bf66db1d526143e814db5f 
V | al a ya kra 0 Pp a t | | 8c505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2021.01.04 15:07:48 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,बुलडाणा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


(२ S&S 


ma) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


